आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना करीता 
निधी वितरण. 
(लेखाशिर्ष ५०५४ ५२१५) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र. ८/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :-३१ मार्च, २०२२. 


वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१, दि.१४.१०.२०२१, 
दि.०३.०२.२०२२ व दि.१७.०३.२०२२. 
२. ग्राम विकास विभाग, नस्ती क्र.मुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.६२८/बांध-४. 
प्रस्तावना : - 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत “मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना” लेखाशिर्ष ५०५४ 4294 करीता 
प्रलंबित देयाकांच्या अदायगीसाठी रू. ४१७२.०० लाख मागणीच्या अनुषंगाने सदर योजनेसाठी सन २०२१- 
२२ करीता अर्थसंकल्पित रू. २५००.०० लाख पैकी वित्त विभागाकडून मंजूर सुधारित अंदाज रू. २५००.०० 
लाख सुधारित अंदाजाच्या मर्यादेत निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

आदिवासी विकास विभागाच्या “कार्यक्रम खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-६ मधील मुख्य लेखाशिर्ष 
४२२५ - अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण यावरील 
भांडवली खर्च खाली “मुख्यमंत्री ग्रामीण सडक योजना” (कार्यक्रम) या योजनेसाठी वित्त विभागाने 
संदर्भाधीन क्र. २ येथील नस्तीवर दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन रु.२५००.०० लाख इतका निधी वितरीत व 
खर्च करण्यास पुढीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु.लाखात) 
योजनेचे नाव लेखाशिर्ष उद्दिष्ट सन २०२१-२२ | AAR निर्णयान्वये वितरीत 
करीता सुधारीत | करण्यात येत असलेला निधी 
अंदाज 
a. se 2 ३ | 8 | 8& 
मुख्यमंत्री ग्रामीण ५३-मोठी २५००.०० २५००.०० 
सडक योजना | ५०५४५२१५ । बांधकामे 
(कार्यक्रम) 
एकूण २५००.०० २५००.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०८ /कार्यासन.६ 


उपरोक्तप्रमाणे रु.२५००.०० लाख (अक्षरी रुपये पंचविस कोटी फक्त) इतका निधी संबधित नियंत्रक 
अधिकारी, सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्राळय, मुंबई यांना अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर 
वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी वितरीत करताना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहीत पध्दतीने 
काटकसरीच्या उपाययोजना करुन खर्च करावा. 
२. विभागप्रमुख /नियंत्रक अधिकारी यांनी वितरीत तदतुदी त्यांच्या अधिपत्याखाळील आहरण व 
संवितरण अधिकाऱ्यांना तात्काळ वितरीत कराव्यात. तसेच सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात 
आलेला निधी खर्च करताना नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तिय अधिकार 
नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन आदेशातील 
दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


३. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.४०८/व्यय-१४, दि.२८.३.२०२२ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३३११६३५०८६०२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAVINDRA D AUTE 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400 
st tra, 

2. 


५4108, 


०691390661145329०105०8908८48977370०8€4000€९0 


डि£ 

pseud =C4ECFFC229308BD3BD1E334FAC78848FBF7F7613, 
seria INumber=CA98EFAC317508AB9B5820B47955BC1BABB173F 
20D25ABD816ED91A9B6BOF16C, cn=RAVINDRA D AUTE 


Date: 2022.03.31 20:30:25 +05'30' 


(रविंद्र दि. औटे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 
महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी (कार्यासन-५), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
निवड नस्ती (का-६). 


Lo C AW A) -0 


eon SG mM 


पृष्ठ २ पैकी २ 


